श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे 
अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा 
२०२२-२३ आयोजित करण्यासाठीच्या खर्चास मंजूरी. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- अभानासे-३०२३/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.७१७, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ मार्च, २०२३ 


वाचा:- 
१. केंद्रीय सिव्हिल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीडा बोर्ड यांचे पत्र क्र.५९ /02 /2098-20/ 
सीसीएससीएसबी, दि.२४.०२.२०२३ 
२ महासचिव,सचिवालय जिमखाना यांचे पत्र क्र.अभानासे/आयोजन/अँथलेटिक्स/२०२२-२३, 
दि.०१.०३.२०२३ 
३ आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीयुसे/अभानाक्रीस्प/ 
मैदानीस्पर्धा /निधी/२२-२३/का-४/८४०१,दि.०९.०३.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

दिनांक २६ ते २८ मार्च, २०२३ या कालावधीत श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे 
अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०२२-२३ आयोजित करण्यात येणार आहेत. केंद्रीय 
सिव्हिल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीडा बोर्ड यांनी दिनांक 20.02.2023 अन्वये अँथलेटिक्स स्पर्धेच्या 
आयोजनास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांनी दि.०९.०३.२०२३ 
रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानुसार श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे 
येथे दि.२६ ते २८ माचे, २०२३ या कालावधीत आयोजित करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

दिनांक २६ ते २८ मार्च, २०२३ या कालावधीत श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे 
अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०२२-२३ आयोजित करण्यास व त्यासाठी अपेक्षित 
रु.२६,०२,०००/- (रुपये सव्वीस लक्ष दोन हजार फ़क्त ) इतक्या रकमेच्या खर्चास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्चाच्या अधिन राहून व सचिवालय जिमखाना यांनी स्पर्धेचा अहवाल बाब निहाय प्रत्यक्ष 
झालेल्या खर्चाचा तपसिल, विनियोग प्रमाणपत्र, मंजूर आदेशातील सर्व अटींची पुर्तता करण्याबाबत 
मा.महालेखापाल, मुंबई यांच्या कार्यालयाने काढलेल्या लेखा आक्षेपांची पुर्तता करण्याच्या अटींवर 
सोबतच्या परिशिष्ट “अ” प्रमाणे बाबनिहाय खर्च करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. सदरचा खर्च “मागणी क्र.०३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, of अखिल भारतीय 
नागरी सेवा स्पर्धा (०६) (०५) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा ( २२०२ १९९९) ३१ सहायक अनुदाने” 
याळेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध रकमेतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-३०२३/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२३०३२३१५४६०२४५२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAMDAS GANPAT DHUMAL 
DN: CN = RAMDAS GANPAT DHUMAL, C = IN, 


RA M DA 5 S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
GANPAT DHUMAL anoseontsbepanwent क 
Date: 2023.03.23 15:53:07 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 

२. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता(विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 

४. सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक 

५. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० 032 

६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. महाळेखापाल(लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 

८. महालेखापाल(लेख), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई.( क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

१०. Ud जिल्हा कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

११. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१२. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
१३. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१४. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

१५. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
१६. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अ.भा.ना.से. अँथळेटिक्स स्पर्धा २०२२-२३ 
महाराष्ट्र शासनातर्फे स्पर्धेच्या आयोजनासाठी होणाऱ्या खर्चाचा तपशील 
तपशिल 


अखिल भारतीय नागरी सेवा अंथलेटिक्स स्पर्धा २०२२-२३ च्या आयोजनाबाबत पाहणीसाठी पुणे 
(महाराष्ट्र) येथे भेटी देण्याकरिता. 
अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०२२-२३ च्या आयोजनाबाबत प्रतिनिधी तसेच 
अधिकारी यांच्यासमवेत बैठकीकरिता उपस्थित संघटनेचे पदाधिकारी यांना अल्पोपहार, 
, जेवण यावरील खर्च 


अ) प्रमाणपत्र (खेळाडू व स्वयंसेवक इत्यादीसाठी) छपाई खर्च. 
निमंत्रण पत्रिकेचा (उदघाटन व समारोप समारंभ) छपाई खर्च 


समारंभ आयोजन खर्च ( खुर्ची, टेबल हारतुरे/ शाल/ श्रीफळ/ अल्पोपहार/ शामियाना, 
व सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादी) 
व समारोप प्रसंगी तसेच स्पर्धेदरम्यान फोटोग्राफी व व्हीडीओग्राफी (केद्र शासनाकडे 
अहवालासोबत पाठविण्यासाठी) वरील खर्च. 
/ समारोप समारोह आयोजन. खेळाडू व इतर मदतनीस यांना वाहतूक खर्च तसेच 
अल्पोपहार व चहा करिता येणारा खर्च. 


RACKBLAZERS SPORTS LLP या संस्थेकडून फोटो फिनीश व इलेक्ट्रॉनिक टाईम सिस्टीम 
सेवा घेण्यासाठी लागणारा खर्च. 
आयोजन समिती, प्रमुख संपर्क अधिकारी, पंच, वार्ताहर, मदतनीस, डॉक्टर, टेक्निकल, स्टाफ इ. 
(सकाळी/संध्याकाळी) चहा व अल्पोपहार तसेच भोजन व्यवस्थेकरीता खर्च 
(अंदाजे १०० व्यक्तींसाठी प्रतिदिन रु.३००/- प्रमाणे ५ दिवस) 
आयोजनासाठी उपस्थित आयोजक, पंच, मदतनीस यांच्याकरिता care /कप 
400x400 (मोनोग्राम सह) 
ऱ 


साहित्य आयोजनाकरिता (अँथलेटिक्स) FIT व बोर्ड. 


«क्र. 
Z 
oa 
a 
1. 
ed 


-O 


व समारोप मुख्य अतिथी (उदघाटन व समारोप कार्यक्रमासाठी उपस्थीत राहणाऱ्या 
.मुख्य सचिव, सचिव, मंत्री/अधिकारी यांना स्मृती चिन्ह) 


-o7 |] |] च्य 
“०2 | (२। 6 | m 


२० श्री शिवछत्रपती क्रोडा संकुल, बालेवाडी येथून किंवा हॉटेलवरुन खेळाडूंना पुणे रेल्वे स्थानक, १,२०,००० 
विमानतळ, बसस्टॅण्ड येथे सोडण्यासाठी वाहतूक खर्च. 


१२ खोल्या ७ दिवसाकरीता ऑफीस व पदाधिकाऱ्यांकरीता प्रतिदिन रु. ५००/- प्रमाणे. 


६०,००० 


।___ |एकूण :-(रुपये सव्वीस लाख दोन हजार फक्त) २६,०२,०००/- 


Digitally signed by RAMDAS GANPAT DHUMAL 
RAM DAS G ANPA T 00: cn = RAMDAS GANPAT DHUMAL, C = IN. 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
DHUMAL AND SPORTS DEPARTMENT 

Date: 2023.03.23 15:53:26 +05'30" 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


